महाराष्ट्र शासन 


प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य क्रमांक: कअनि ११२२/प्र.क्र.9०/१४ब 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ ते २५ नोव्हेंबर २०२२ सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ नोव्हेंबर २०२२ 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई. 
विषय-:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२२ मधील प्रशिक्षण 
कक्ष अधिकारी (गट ब) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
संदर्भ:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ 
दि.२३.०९.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४-ब, 
दि.१३.०५.२०१५ 
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दि.०२.०२.२०२२ 
४) प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे यांचे 
दि.१२.१०.२०२२ चे पत्र. 
महोदय, 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना 
दि.०२.०२.२०२२ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ प्रसिध्द करण्यात आले 
आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे 
प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. साप्रवि, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये राज्य प्रशिक्षण 
धोरणांतर्गत गट-ब करिता पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाचा काळावधी दोन आठवडे एवढा विहीत करण्यात 
आला आहे. 


२. त्यानुसार कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिका-यांसाठी प्रादेशिक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेमार्फत दिनांक १४.११.२०२२ ते २५.११.२०२२ या 
कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाकरिता 
नामनिर्देशित केलेल्या कक्ष अधिका-यांची यादी सोबत जोडली आहे. 


३. रामेती, पुणे या संस्थेने संदर्भाधीन दि.१२.१०.२०२२ च्या पत्रान्वये प्रशिक्षणार्थीसाठी प्रशिक्षणाबाबत 
सूचना दिल्या असून त्याची प्रत सोबत जोडली आहे. सदर पत्रातील सूचना संबंधीत प्रशिक्षणार्थीच्या 
निदर्शनास आणाव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि ११२२/प्र.क्र.७०/१४ब 


४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ 
अन्वये देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. प्रशिक्षणाबाबत साप्रवि, शासन परिपत्रक 
दि.१३ मे, २०१५ मधील सूचना संबंधितांच्या निदर्डानास आणाव्यात. 


ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न 
करणाऱ्या अधिका-यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. 


६. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी 
दि.१३.११.२०२२ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दिनांक १४.११.२०२२ 
रोजी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे येथे 
पोहोचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करावे. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण 
कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ प्रशिक्षणार्थीस कळवावे. नामनिर्देशित कक्ष अधिकाऱ्यांना संबंधित 
विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, कार्यमुकक्‍्तीच्या आदेशाची एक प्रत निबंधक तथा सहाय्यक 
प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे तसेच या कार्यासनास 
पाठविण्यात यावी. 


9. नामनिर्देशित कक्ष अधिकारी यांनी सत्र सहाय्यक, श्री. कुमार पोटभरे (मो.नं. ७9९८५५८५८२) 
यांच्याशी संपर्क साधावा. 


Ce सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२११०७१८१७१३६२०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

आपला, 


lly signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


Di 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41 
\da8a72725a47b4f0, postalc hi 


de=400032, st=Mah 
B H IM RA G RAV -54B11B1CCBDC577D71DCE3B313C3FEFSDC2AD65 
9£360F73B682D6B6FCCB8AECF, cn=GAJANAN BHIMRAO GURAV 
2022.11.07 18:25:37 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
सोबत - वरीलप्रमाणे अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) संचालक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 

) निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
४) उप सचिव (का.१२ आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

) उप सचिव (का.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, 
भाईंदर (प), मिरा-भाईंदर, ठाणे-४०१ १०१ 
७ संबंधित अधिकारी (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि ११२२/प्र.क्र.७०/१४ब 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे येथे आयोजित 


पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
विवरणपत्र 
कालावधी 1 स्थळ [|| 
दिनांक १४.११.२०२२ ते प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
२५.११.२०२२ सर्वे क्र.१/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी 


रोड, पुणे-४१२ १०५ 


ई-मेल - rametipune4y@gmail.com 


सत्र सहाय्यक - श्री.कुमार पोटभरे (मो.नं. ७७९८५५८५८२) 


प्रशिक्षणार्थी पदनाम : कक्ष अधिकारी 


अ. | श्री/ नाव विभाग मोबाईल क्र ई-मेल आयडी 
क्र. | श्रीमती 
Fa] २ ३ PB ५ द 
ति श्री । वि.स.मोरे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक ७७३८४१३२५४ | vijay.more@nic.in 
संरक्षण विभाग 
2 श्री सं.पां.गवाणकर अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक ९८७०३६५३५६ | santosh.gavankar@nic.in 
संरक्षण विभाग 
३ श्री | स.श्री.खांडेकर | आदिवासी विकास विभाग ८१०८५२०२८५ | sachin.khandekar@nic.in 
श्री | क.प्र.पवार इतर मागास बहुजन कल्याण ८६००५२८५५१ | kamlesh.pawar@nic.in 
विभाग 
षु श्री । प्र.गु.पवार उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ९९८७६६७८८४ | pravin.pawar@nic.in 
६ । श्रीमती । सं.सं.रासम उद्योग उर्जा व कामगार विभाग | ८०९७५९२३८२ | sanjana.rasam@nic.in 
७ श्री | श्री.धो.गवई उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | ९८९२०२९८४६ | shriram.gawainic.in 
श्री शा.तु.चव्हाण उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ९८६०३२६९३३ | shashank.sc2o@gmail.com 
९ | श्रीमती | व.मं.मेहेर कृषि व पदुम विभाग ९८६९२७९८२२ | varsha.meherG@nic..in 
| 9° | श्री | मा.उ.पाटील कृषि व पदुम विभाग ७०२१६७१८६२ | mansing.patil@nic.in 
Wl q) श्री ।यो.सु.गुणीजज | कृषिव पदुम विभाग ९८९२३०२७३५ | ygunijan@gmail.com 
(प्रतिनि मिरा भाईंदर 
महानगर पालिका) 
१२ श्री । प्र.रा.होळकर गृह विभाग ७०४५०४३०८८ | prashant.holkar@nic.in 
१३ | श्रीमती | अ.रा.हातगे गुह विभाग ९८७००२७४८२ | anushree.hatge@nic.in 
१४ | श्रीमती | यो.श्री.माळप गृह विभाग ९८६९२६५१३० | yogita.malap@nic.in 
१५ | श्री | दे.ओं.चव्हाण गुह विभाग ८९८३०६२०४३ | devendra.chavan@nic.in 
१६ | श्रीमती | मि.दे.कऱ्हाडे गुह विभाग ९९२२९३६९४४ | minakshi.karhade@nic.in 
१७ | श्री | उ.ह.वाघमारे गृहनिर्माण विभाग ९६०४४५६२५९ | UMesh.waghmare@nic in 
१८ | श्रीमती | अ.अ.लेभे गृहनिर्माण विभाग ९९६७४४७८८३ | aditilembhe@nic.in 
१९ श्री | वि.नं.चौधरी ग्रामविकास व पंचायत राज ९८६७८३९९४७ | vijaykumar.choudhari@nic.in 
विभाग 
२० श्री । वि.प्र.सांगळे जलसंपदा विभाग ९९६७२९६२६८ | vinayak.sangle@nic.in 
२१ | श्रीमती | री.रा.पेडणेकर = | जलसंपदा विभाग ७५०६३३१२३० | reeya.pednekar@nic.in 
22 श्री अ.पां.शिदे जलसंपदा विभाग ८८२८३६३२५२ | ajit.shinde@nic.in 
23 श्री | म.प.दळवी नगर विकास विभाग ८१०८४४४०९९ | mandendra.dalvi@nic.in 
२४ श्री | ध.ल.भागवत नगर विकास विभाग ७७३८१९३२९१ | dhananjay.bhagwar@nic.in 
२५ श्री | ल.दा.जाधव नगर विकास विभाग ८८५०६७८८६१ | laxmikant.jadhav@nic.in 
२६ | श्रीमती | वी.जि.रानडे नियोजन विभाग ९९२०२१३४१४ | veena.ranade@nic.in 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि ११२२/प्र.क्र.७०/१४ब 


अ. । श्री/ नाव विभाग मोबाईल क्र ई-मेल आयडी =| 
क्र. | श्रीमती 
ew २ 3 1 | षु ६ 
२७ | श्रीमती | वृ.सु.काळे नियोजन विभाग ७७३२२३२२४३ | vrishali.kale@nic.in 
२८ श्री | पो.भा.जगदाळे | पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग | ९३२६८३९००२ | popat.jagdale@nic..in 
२९ श्री | मा.ल.ल्हायकर =| मराठी भाषा विभाग ७०२१२८५२१६ | maruti.|hayakar@nic.in 
30 | श्रीमती | मे.न.पवार महसूल व वन विभाग ९८७०५४६६५७ | megha.pawar@nic in 
३१ | श्रीमती | अ.सु.उपासनी महसूल व वन विभाग ९८६७२६१०२० | aparna.upasani@nic.in 
३२ | श्रीमती | चै.प्र.सावंत महसूल व वन विभाग ९०८२७३८४५० | chaitali.sawant@nic.in 
३३ श्री | सं.मा.जगताप महसूल व वन विभाग ९००४७७६४४४ | sanjay.jagtap@nic.in 
38 श्री | अ.ज.गावडे महसूल व वन विभाग ८६००१०१६५६ | abhijit.gawade@nic.in 
34 | श्रीमती | शि.वि.पटवर्धन | महसूल व वन विभाग ९९२०२१९५०० | shilpa.patwardhan@nic.in 
३६ | श्रीमती | उ.न.परब वित्त विभाग ९९६७४४४०५४ | utpala.parab@nic.in 
३७ | श्रीमती | ज.ग.दुदवडकर | वित्त विभाग ९९२०३०२३८९ | jayashree.dudwadkar@nic.in 
३८ श्री | भा.ग.गवस वित्त विभाग ९९६९३९५१०१ | bhaskar.gavas@gov.in 
३९ श्री | भ.गो.लब्दे वित्त विभाग ९८६९०७९५६९ | bharat.labde@nic.in 
go श्री आ.ना.जावकर । विधि व न्याय विभाग ९९६९०६७४५८ | anand.javkar@nic.in 
४१ | श्रीमती | प्रि.नि.बापर्डकर | विधि व न्याय विभाग ९००४६८२१३१ | priyanka.bapardekar@nic.in 
82 श्री | qo fre शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग | ८१०८४७१८०६ | dattatraya.shinde@nic,in 
४३ श्री । VST शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग =| ९८९०३०५७४९ | ransing.dere@nic.in 
४४ | श्रीमती | स्मि.बा.देसाई शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग ९९६७७९४७४५ | 5णा[9.0७18५1७७७॥०. 
४५ श्री । वि.म.लोहार शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग ९७६६९२६६८२ | vishal .lohar@nic.in 
४६ श्री | प्र.के.जेठवा सामाजिक न्याय व विशेष ९३२४६३७८९८ | N/A 
सहाय्य विभाग 
(प्रतिनि मुख्यमंत्री कार्यालय) 
४७ | कुमारी | दि.म.परांजपे सामान्य प्रशासन विभाग ९९६९०३३१२७ | deepali.paranjpe@nic.in 
४८ | श्रीमती | अ.वि.जावडेकर | सामान्य प्रशासन विभाग ९८२१३९४५२० | asmita.jawadekar@nic.in 
४९ | श्रीमती | दी.पु.पाठक सामान्य प्रशासन विभाग ९९८७७०२९०३ | deepali.pathak@nic.in 
Yo श्रीमती मे.तु.भोगावकर सामान्य प्रशासन विभाग ९९६७९१४८५२ |, medha.bhogaonkar@nic.in 
५१ श्री अ.म.साखरे सामान्य प्रशासन विभाग ९२२१०३८६८५ | ajay.sakhare@nic.in 
५२ | श्रीमती | वि.के.पाटील सामान्य प्रशासन विभाग ९८३३१२८२७५ | vidya.patil@nic.in 
५३ | श्रीमती | प.भ.पालांडे सामान्य प्रशासन विभाग ९८७०२१६७४१ | pallavi.palande@nic.in 
48 श्री । वै.ग.कोष्टी सार्वजनिक आरोग्य विभाग ७२१९२२१३८३ | vaibhav.koshti@nic.in 
Gy श्री | अ.ल.म.सौदागर | सार्वजनिक बांधकाम विभाग ८४२५०३४८७० | abdul.saudagar@nic.in 
५६ श्री | स.का.हडपे सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९७०२९७३५५२ | satish.hadpe@nic.in 
५७ | श्रीमती | वै.अ.सावंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९९२००३९८३५ | vaidehi.sawantW@nic.in 
५८ | श्रीमती | सु.प्र.मोहिते सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९८९२५९९०२८ | sunita.mohite@nic.in 
YQ श्री घ.ना.पाऊसकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९९७५७२००१५ | ghanshyam.pauskar@nic.in 
go | श्रीमती | स्वा.अ.पाटील सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९०४९८३९८३९ | swati.patil§<@nic.in 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Soo शासन 
प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, पुणे 


Regional Agricutture Management Extension Training Institute, Pune (RAMETI) 
कार्यालय- सर्वे we १/१, तापकीर hes, वडमुखवाडी (च-होली) पुे-आळंदी रोड, पुणे ४१२१०५ 
इमेल - rametipune5@gmail.com 


१७०/२०२२-२३ 
रामेती, पुणे-५ दिनांक : ११.१०.२०२२ 
प्रति, 
अवर सचिव, 
कार्या-९४ ब, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


विषय : राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत प्रशिक्षणास पान्न असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे नामनिर्देशन 
उपलब्ध करुन देणेबाबत... 


संदर्भ : ९) शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन ०९/प्र.क्र.१९/०९/१९२-अ, दि. ९३,०९.२०१९ 


महोदय, | कि | 
संदर्भाधीन शासन निर्णय नुसार राज्य प्रशिक्षण धोरण अंतर्गत कक्ष अधिकारी यांचेकरीता १२ दिवसीय पदोन्न्ती 


नंतरचे प्रशिक्षण कार्यक्रम दि. ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दि. ११ नोव्हेंबर WR या कालावधीत आयोजित करण्यात येत 
आहे. तसेच त्या पुढील प्रशिक्षण कार्यक्रम दि. १४ नोव्हेंबर २०२२ ते दि. २५ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत आयोजित 
करण्यात येत आहे. सदर प्रशिक्षण ऑफलाईन स्वरुपात प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), 
पुणे, सर्वे क्र. १/१, तापकौर चौक, बडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, पुणे - ४१२१०५ येथे आयोजित करण्यात 
येत आहे. 
== आपणास विनंती करण्यात येते की, दिनांक ३९ ऑक्टोबर २०२२ व दि. १४ नोव्हेंबर २०२२ पासूनच्या कक्ष 
अधिकारी यांचेकरीता पदोन्न्ती नंतरचे प्रशिक्षणासाठी ५०-५० WAIT नामनिर्देशीत करुन त्यांना सदर 
प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्यात यावे. तसेच प्रशिक्षणार्थी यांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध करुन द्यावेत जेणेकरुन त्यांना 
सदर प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने माहिती देणे/संपर्क करणे शक्‍य होईल 
सदर प्रशिक्षणासाठी श्रीमती शितल निकम, निबंधक तंथा सहाय्यक प्राध्यापक, रामेती, पुणे (संपर्क क्र. 
९७६६६९१९६८) व श्री. बिशाल चंडेगावे, सहाय्यक प्राध्यापक (मो. ८६०५००९९७२) हे सत्र संचालक आहेत. 
प्रशिक्षणार्थी यांनी GH सहाय्यक श्री. कुमार पोटभरे (७७९८५५८५८२) यांच्याशी कार्यालयीन वेळेत 


- संपर्क साधावा. 
तसेच आपणास. विनंती करण्यात येते की, सदर प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करताना प्रशिक्षणाथींना 


| | “ खालीलप्रमाणे सूचनांचे काटकोरपणे पालन करण्याबाबत सूचित करण्यात यावे 

| कः सदर प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणा्थींनी एक दिवस अगोदर सायं. ६ वाजेपर्यंत किंवा प्रथम दिवशी म्हणजे 

\ सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित रहावे. एकदिवस अगोदर येणाऱ्या प्रशिक्षणा्थींची प्रशिक्षण 
:__.._. स्थळोरात्रीच्या भोजनाची आणि निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. _ 


SCOT geen gettin tre at 
eect nt eA TT eee: Se Cra atiaiaunst otra या कायपण यचा मकर 


Seanned with CamSeanner 


C:\Users\admin\Desktop\STP Faculty and Nomination Letter\Nomination Letter Mantralay.docx iy and Nomination LetetNomination Leer निना Page 1 


PLE ER REE 


: :_ २. :सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णपणे निवासी स्वरुपाचा असून प्रशिक्षणार्थीसाठी चहा, नाष्टा आणि दुपारच्या ब | 


| रात्रीच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच निवासाची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
__ ३. प्रशिक्षण कार्यक्रम हा सलग १२ दिवसांसाठी असणार आहे व त्यामध्ये कोणत्याही सुट्टीचा अंतर्भाव असणार 

- नाही. 
४. प्रशिक्षणाथींनी सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमास येताना इतर कोणत्याही नातेबाईकास सोबत आणू नये. प्रशिक्षण 
संस्थेमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात येणार नाही. 
५. प्रशिक्षणाथींनी प्रशिक्षणादरम्यान आयोजित करण्यात येणारे सर्व सत्र, प्रात्याक्षिके, प्रशिक्षण सहली, सांघीक 
आणि उब्दोधक खेळ, Assignments यांना हजर रहाणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक सत्रामध्ये प्रशिक्षणाथींची हजेरी 
घेण्यात येईल. | 
६. प्रशिक्षणाथींनी दररोज सत्र सुरु होण्यापूर्वी प्रशिक्षण हॉलमध्ये वेळेत हजर राहणे आवश्यक आहे. ० 
७. प्रशिक्षणार्थींची प्रशिक्षणासाठी नोंदणी झाल्यानंतर परवानगी शिवाय गैरहजर/अनुपस्थित राहता येणार नाही. 
गैरहजर राहिल्यास त्या दिवसाच्या प्रशिक्षणाच्या खर्चाच्या १० टक्‍के रक्‍कम प्रशिक्षणा्थीकडून वसूल करण्यात 


येईल ब तो प्रशासकीय कारबाईस पात्र असेल. 
८. सदर प्रशिक्षण अर्ध्यातून प्रशिक्षण सोडून गेल्यास त्यास प्रमाणपत्र मिळणार नाही. 


९. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षण संस्थेच्या सर्ब नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच 
कोणत्याही गैरवर्तन करु नये, तसे आढळल्यास योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. 


१०. प्रशिक्षणा दरम्यान तंबाखु, गुटखा, मद्यसेवन, धुम्रपान यास सकत बंदी राहिल. वसतीगृहातील वस्तू व पदार्थ 
यांचे नुकसान केल्याचे आढळल्यास संबंधीताकडून नुकसान भरपाई वसुल करण्यात येईल. 


QR, सदर प्रशिक्षणा दरम्यान शासकीय अधिकारी यांना शोभेल असा पेहराव असावा. 


आपली 
(शितल निकम) 
| निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, 
_ प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन 
_.._.. प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 


Seanned with CamSranner 


